बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमल 
बजावणीसाठी बाल न्याय संगणकीय प्रणाली 
(Juvenile Justice Information System) 
तयार करण्यासाठी आलेल्या खर्चाचे देयक 
अदा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-आस्था-२०२१/प्र.क्र.६१ (०१)/का-०१ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१७ डिसेंबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.025/प्र.क्र.३११/का-०८, दि.२३/०३/२०२१. 
२. महिला व बाळ विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.॥828/प्र.क्र.३११/का-०८, दि.११/१०/२०२१. 
३. महिला व बाळ विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आस्था/प्र.क्र.६१(१/का-१, दि.२६/०६/२०२१. 
४. महिला व बाल विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आस्था/प्र.क्र.६१(१/का-१, दि.१८/११/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या सनियंत्रणासाठी मा.न्यायमुर्ती, उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाळी बाल न्याय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मा. उच्च न्यायालयांतर्गत 
गठीत बाल न्याय समितीने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी समग्र संगणकीय प्रणाळी विकसीत करण्याची सूचना शासनास केली होती. त्यानुसार बाल 
न्याय अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सर्व कामकाज ऑनलाईन करणे, माहिती संकलित 
करणे, माहितीचे सनियंत्रण करणे यासाठी संगणकीय प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. सदरील प्रणालीमध्ये 
विधीसंघर्षग्रस्त बालक आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके यासंबंधीत अनुक्रमे कार्यरत यंत्रणा 
बाल न्याय मंडळ व बाल कल्याण समितीसाठी दोन स्वतंत्र मॉड्युल विकसीत करण्यात आले आहेत. सदरील 
दोन मॉड्युलपैकी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 
महिला व बाल विकास विभागाकडून तयार करण्यात आलेली बाल न्याय संगणकीय प्रणाली ( Juvenile Justice 
Information System ) मधील विधीसंघर्षग्रस्त बालकांसंबंधीत मॉड्युल संदर्भ क्र. ०१ नुसार लागू करण्यात 
आले आहे. सदरील प्रणाली www.jis.maharashtra.gov.in या लिंकवर उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. 
संदर्भ क्र.२ नुसार सदर संगणकीय प्रणाली तयार करण्याच्या महाऑनलाईनच्या रु.२.३८ कोटीच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ०३ अन्वये ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची अंमलबजावणी (२२५१ ०८७५) 
या ळेखाशिर्षांतर्गत १७-संगणक खर्च या उद्दीष्टासाठी प्रात एकूण रु. १.०० कोटीच्या तरतूदीमधून त्यासाठी रू. 
२०.१० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला आहे. बाल न्याय संगणकीय 
प्रणाली ( Juvenile Justice Information System ) तयार करण्यासाठी महाऑनलाईन या संस्थेकडून 
रू.५४,६५,७१०/- इतक्या रकमेचे देयक सादर करण्यात आळे असून त्यासाठी बाबीसाठी उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला रु.२०.१० लक्ष इतका निधी संदर्भ क्र. ४ शासन निर्णयान्वये महाऑनलाईन या संस्थेला अदा 
करण्यात आला आहे. बाल न्याय संगणकीय प्रणाली ( Juvenile Justice Information System ) तयार 
करण्यासाठी महाऑनलाईन या संस्थेकडून रू.७४,७५,५९९.३४/- इतक्या रकमेचे देयक सादर करण्यात आले 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२1/प्र.क्र.६१ (०१)/का-०१. 

सदर देयक अदा करण्याच्या अनुषंगाने रू.७४,७५,५९९.३४/- इतका निधी महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 


बाल न्याय संगणकीय प्रणाली ( Juvenile Justice Information System ) a Software 
Development या बाबीसाठी महाऑनलाईन या संस्थेकडून रू.७४,७५,५९९.३४/- इतक्या रकमेचे देयक 
सादर करण्यात आले. सदर देयक अदा करण्याच्या अनुषंगाने रू.७४,७५,५९९.३४ इतका निधी महिला व 
बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली द्वारे वितरित करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक ५-२, २२५१ सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च ( २२५१ ०८७५ ) 
अंतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर झासन निर्णय झासनाच्या WWW.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२१७१८१२१४०९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 


( महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास) मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

७. मा. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सह/उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), मुंबई. 
१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.कक्ष अधिकारी-अर्थसंकल्प शाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी-रोख शाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३.निवड नस्ती, का-०१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


